पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२३ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२३. 
वाचा : 
१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : 9&)-मातंस ०८०/४/ २०१४- 
0/0 DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 
3. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१, दि.०२.०२.२०२२ व 
दि.०९.०५.२०२२ दि. ६.३.२०२३. 
४. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२२.०७.२०२२ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-७/पोल-३, 
दि.२८.०९.२०२२ 
६. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HAG प्रा.लि. यांचे दि.३१.०३.२०२३ रोजीचे पत्र. 
७. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.पश्ा-३/प्रलि/पीडब्ल्यूसी देयक/माहे-फेब्रु.२३ व 
मार्च-२३/१८४/२०२३/६५४, दि.१८.०४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स Wal. या कंपनीची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका 
वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.११.०६.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सहल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या संघातील एका वरिष्ठ 
सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी मुदतवाढ 
देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या 
सध्याच्या संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२१ ते दि.३१ ऑक्टोबर, 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ Time & Material तत्वावर “Regular SLA monitoring, Quarterly SLA report & 
Payment Calculation for the SI and review of change requests completed by the SI.” UT 
बाबींसाठी देण्यात आली. तद्‌नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ ते 
दि.३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत Time & Material या तत्वावर “For capacity building within Police 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9७६/भाग-७/पोल->३ 


Wireless Department and submission of revised draft RFP २.०.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात 
आली. तद्नंतर झासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ 
सल्लागारास दि.०१ फेब्रुवारी, २०२२ ते दि.३० एप्रिल, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०९.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ 
सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता (To conduct project 
monitoring activities for Phase-9) दि.०१ मे, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
व एका अतिरिक्त व्यवस्थापकीय सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत “For the 
RFP compilation and finalization, pre-bid activities, bid evaluation support and vendor on- 
boarding for Phase-2 starting १* July, 2022 for a period of ९ months.” या बाबींसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली तसेच फेज-२ साठी एका अतिरिक्त वरिष्ठ सल्लागारास तैनात करण्यास Batt मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच फेज-२ साठी REP प्रकाशित झाल्यानंतर याबाबतचे कार्यादेश जारी करण्यासाठी 
पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान 
विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा करण्यात येते. 

संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये पोळीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांनी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने सादर 
केलेल्या माहे फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२३ पर्यंतच्या देयकांची पळताळणी केली असून सदर कालावधीत 
सल्लागारांचे काम समाधानकारक असल्याचे कळविले आहे. सबब पुणे sex सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प 
सल्लागार मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने माहे फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२३ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने माहे फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२३ या दोन महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी केलेल्या कामाचे मानधन म्हणून रु.१३,७८,४७६/- (रुपये तेरा लाख अट्ट्याहत्तर हजार 
चारशे शाहात्तर फक्त) इतका निधी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास खाळील dare 
तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


Pune CCTV Project Feb. 2023 — March 2023 


Applicable 
Res Amount OPE Total 
ह Resource र = Month Deployment Sub Total GST @ Chi 
# Period Month Designation per laimed Amount 
Name Rate (Percentage) (INR) 18% 
(INR) Resource (INR) (INR) 
(INR) 
A eal ट शिन E F G H=FxG r oe ह| 50. 
yell K 
1 एळ-23 | Pevashish Mane 3,06,900 100% 3,06,900 | 3,06,900 | 55,242 0 3,62,142 
Bhatt Consultant 
F it Shi Senior 
2 25-23 | Amit Shinge ट 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 0 3,27,096 
Feb- ‘onsultant 
2023 
to 
March- 
व..॥ 20८, | वित दावे थी Managing 3,06,900 100% 3,06,900 | 3,06,900 | 55,242 0 3,62,142 
23 Bhatt Consultant 
March- डु ह Senior 
4 Amit Shinge Cc 2,77,200 100% 2,77,200 2,77,200 49,896 षि 3,27,096 
23 ‘onsultant 
11,68,200 | 2,10,276 शि 13,78,476 
Total 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-७/पोल->३ 


२. अ) उपरोक्‍्तरकमाह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे 
संदर्भ क्र.६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत 
आहेत. सदर रकमांमध्ये फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२३ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी १८% 
वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 

ड) सदर देयके ही अंमळात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोळीस 
बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजुर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२३१७५५०४२७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RUPALI SANJOG वाभा 


5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efecS5f07" 
98dc173423779d, postalCode=400032, st=M: hi 


KABARE वत 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


समस 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


